Reg.No.NPCITY/ 236 / 2018-20 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ , अंक १४ ] 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ४-१० , २०१ ९/ चैत्र १४-२० , शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे ७, किंमत : रुपये ३०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 


पृष्ठे 
१-४ 


भाग एक- शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती, 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 
व चार - क , यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ ., केवळ नागपूर 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


अनुक्रमणिका 
पृष्ठे 
नाही. भाग एक - अ .- ( भाग चार- ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ), केवळ नागपूर 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , 
जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना . 


१-७ 


शासकीय 


अधिसूचना : 


नेमणुका , 


इत्यादी 


नाही. 


संकीर्ण अधिसूचना 

अधिसूचना : नेमणुका , 


इत्यादी 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ५१८ . 

जिल्हादंडाधिकारी , यांजकडून 
कामठी घोरपड लिहीगाव रस्त्यावर असलेल्या कामठी गावाजवळ रेल्वे क्रासींग वर ROB च्या बांधकामाकरीता या मार्गावरील 
नियमीत वाहतुक बंद करण्याची व वळणमार्गाचा वापर करण्याबाबत 

प्रारुप अधिसूचना 
क्रमांक . अजिदं - गृह - अ.का.- २- कावि -१ ९९ -२०१ ९. 

ज्याअर्थी, कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग (विशेष प्रकल्प) विभाग, नागपूर यांनी खालील नमूद केल्याप्रमाणे व प्रस्तावित केल्यानुसार माझे 
असे निदर्शनास आले आहे की , घोरपड लिहीगाव तह . कामठी , जि . नागपूर हद्दीतील 

नागपूर येथून कामठी घोरपड लिहीगाव रस्त्यावर कामठी गावाजवळ जयस्तंभ चौक ते रविदास नगर येरखेडा रस्त्यावर प्रजिमा -३४ असलेल्या 
तालुका कामठी जवळ रेल्वे क्रासींगवर ५६४/३ टी वर रेल्वे ओवर ब्रीज ( ROB) चे बांधकाम कार्यकारी अभियंता , बांधकाम विभाग (विशेष प्रकल्प ), 


( १ ) 


ना .-एक -१ ( ३३४० ). 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल ४-१० , २०१९/ चैत्र १४-२० , शके १ ९ ४१ 


नागपूर यांचे मार्फत करण्यात येत असून सदर काम पूर्ण करण्याचा कालावधी दिनांक २८-६-२०२० पर्यंत आहे . सदर काम हे तालुका कामठीतील 
असल्यामुळे काम करण्यास फार कमी जागा उपलब्ध आहे. तसेच सदर ठिकाणी ट्राफीक सुरू ठेवून रेल्वे ओवर ब्रीज ( ROB) चे काम करणे शक्य 
नाही . काम करतांना या मार्गावरील वाहतुक इतर मार्गाकडे वळती करणे आवश्यक आहे . 

सदर रेल्वे ओवर ब्रीज ( ROB ) चे बांधकाम करत असतांना घोरपड ड्रॅगन पॅलेस ते राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ७ ते नागपूर जबलपूर मार्गावर 
वाहतुक वळती करता येईल . वळण मार्ग दर्शविणारे फलक विभागाद्वारे योग्य ठिकाणी लावण्यात येईल . 

कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग , (विशेष प्रकल्प ) नागपूर यांचे पत्र क्र . बांवि (विप्र)-१२९६-२०१९ दिनांक ५ मार्च २०१९ अन्वये नमुद 
मार्गावरील वाहतुक बंद करणे व वळण मार्गाचा बायपास परवानगी देण्याबाबत विनंती केली आहे . 

ह्याप्रमाणे तालुका कामठी हद्दीतील नागरीक / रहिवासी यांना दावे/ आक्षेप / हरकती इत्यादीसाठी आपले म्हणने लेखी स्वरुपात सादर करावयाचे 
असल्यास उपविभागीय अधिकारी तथा दंडाधिकारी नागपूर ग्रामीण, तहसिलदार कामठी यांचेकार्यालयात दिनांक २२-०३-२०१९ पावेतो लेखी स्वरुपात 
सादर करावेत . विहीत मुदतीत दावे/ आक्षेप / हरकती लेखी स्वरुपात प्राप्त न झाल्यास अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी. 

ही प्रारुप अधिसूचना आज दिनांक ०८-०३-२०१९ रोजी माझ्या स्वाक्षरी व शिक्क्यासह प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 


नागपूर : 


अश्विन 

मुदगल , 
जिल्हादंडाधिकारी , नागपूर . 


दिनांक ८ मार्च २०१९ . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ५१ ९ . 

उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 
वाचा :-( १ ) या कार्यालयाद्वारे पारीत , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) चे आदेश क्रमांक ५७९ २ , 

दिनांक ९ सप्टेंबर , २०१४ . 


( २) मा . विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , नागपूर यांचे कार्यालयीन आदेश क्रमांक आस्थापना- बदली- वर्ग- ३- का.अ.- स.अ.श्रे - १ 

१८४२-१७ , दिनांक ३० मे , २०१७ . 


आदेश 


क्रमांक उपनिश -२-नियमन- अवसायक -नियुक्ती- क्ष -२०१७. - 

ज्याअर्थी, या कार्यालयाचेवाचा क्र .(१) चे आदेशानुसार शुभम नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., नागपूर र.नं.६८२ या संस्थेचे अवसायनाचे अंतीम 
आदेश पारीत करण्यात आले असून, श्री . स्वप्नील पुराम , सहकार अधिकारी श्रेणी-१ यांची सदर संस्थेचे अवसायक म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, वाचा क्र .(२) चे आदेशानुसार, श्री . स्वप्नील पुराम यांची या कार्यालयाचे आस्थापनेवरुन बदली करण्यात आलेली असल्याने , 
शुभम नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., नागपूर र.नं. ६८२ या संस्थेवर दुस- या व्यक्तीची अवसायक म्हणून नियुक्ती करणे आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२ व १०३ महाराष्ट्र शासन सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग ,मंत्रालय 
मुंबई यांचे अधिसूचना क्रमांक राजस १०१२- प्र.क्र.२२२-५स , दिनांक १० सप्टेंबर २०१२ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून मी , एन . 
एस .कंजेरी , उपनिबंधक, सहकारी संस्था , नागपूर शहर -२ या द्वारे श्री.सी. ए . बोदड, सहकार अधिकारी श्रेणी -१ यांची शुभम नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्या. नागपूर र.नं .६८२ चे अवसायक म्हणून श्री. स्वप्नील पुराम , यांचे जागी नियुक्ती करीत आहे. 


नागपूर ( शहर ) : 


एन . एस . कंजेरी , 


दिनांक ५ जून २०१७ . 


उपनिबंधक , 


सहकारी संस्था , 


नागपूर शहर -२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल ४-१० , २०१९/ चैत्र १४-२०, शके १ ९ ४१ 


३ 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ५२० . 


आदेश 


क्रमांक उपनिश- १-नियमन -ना.पत - शुभम - १०२-६३०८-२०१४. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०२ ( २) ( क ) ( दोन) ( चार ) तसेच महाराष्ट्र शासन , सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
मंत्रालय, मुंबई यांचे आदेश क्र . सीएसएल -१४९३-११६२-सीआर-४७-१५ - सी ., दिनांक ७ ऑगस्ट १९९ ३ व शासन अधिसूचना क्र . सीएसएल - २०१२ 
प्र.क्र .२६ ९- १५- सी , दि . १९-९ -२०१२ , अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून मी , संजय क्षिरसागर , उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था , नागपूर शहर -२ याद्वारे शुभम नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., नागपूर र.नं .६८२ या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १०२( २) ( क ) ( दोन ) ( चार) अन्वये समापन करण्यासंबंधी आदेश पारीत करीत आहे . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम 
१०३(१ ) अन्वये सदहूं संस्थेचे अवसायक म्हणून या कार्यालयातील श्री . स्वप्नील पुराम, सहकार अधिकारी श्रेणी-१ यांची नियुक्ती करीत आहे. 

सदहूं आदेश आज दि . ९ सप्टेंबर २०१४ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


नागपूर : 
दिनांक ९ सप्टेंबर २०१४ . 


संजय क्षिरसागर , 

उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नागपूर शहर -२ . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ५२१ . 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 
क्रमांक सनिचा-नियमन - नोंदणी-७८ ९ - २०१८. 

मी , डी . टी . सरपाते , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था., ता . चामोर्शी, जिल्हा गडचिरोली , मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , साईबाबा अभिनव पणन सहकारी संस्था मर्या., तळोधी ( मो .) ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
क्रमांक २४ , कलम ९(१ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे . त्याचा नोंदणी क्रमांक जीएडी- ( सीएडी)-जीएनएल-( ओ.) ५१२-२०१८-१९, दि . ०४-१२ 


२०१८ आहे . 


उपनिर्दिष्ट अधिनियमाचे कलम १२( १) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचेनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
“ सर्वसाधारण संस्था ” 

असून 

उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ५२२ . 

क्रमांक सनिचा-नियमन - नोंदणी-७९५-२०१८. 

मी , डी . टी . सरपाते , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था ., ता . चामोर्शी, जिल्हा गडचिरोली, मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री गणेश अभिनव औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., तळोधी ( मो .) ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम क्रमांक २४, कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे . त्याचा नोंदणी क्रमांक जीएडी-( सीएडी)-जीएनएल-( ओ.) ५१३-२०१८-१९ , 
दि . ०४-१२-२०१८ आहे. 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमाचे कलम १२(१) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०(१ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
“ सर्वसाधारण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “इतर संस्था ” आहे . 

दिनांक ४ डिसेंबर २०१८ . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . ५२३. 

क्रमांक सनिचा-नियमन -नोंदणी-८०१-२०१८. 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था., ता . चामोर्शी, जिल्हा गडचिरोली, मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात 
येते की , तिरुपती बालाजी अभिनव सहकारी संस्था मर्या., आष्टी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम क्रमांक २४ , कलम ९( १) अन्वये 
नोंदण्यात आलेली आहे. त्याचा नोंदणी क्रमांक जीएडी-( सीएडी)-जीएनएल-( ओ.) ५१४-२०१८-१९ , दि.०५-१२-२०१८ आहे. 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल ४-१०, २०१९/ चैत्र १४-२० , शके १९ ४१ 


उपनिर्दिष्ट अधिनियमाचे कलम १२( १) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचेनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
“ सर्वसाधारण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” आहे. 

दिनांक ५ डिसेंबर २०१८ . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ५२४ . 

क्रमांक सनिचा-नियमन - नोंदणी - ८१२-२०१८. 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था., ता . चामोर्शी, जिल्हा गडचिरोली, मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात 
येते की , ज्ञानेश्वर अभिनव सहकारी संस्था मर्या., कुनघाडा ( रै.) ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम क्रमांक २४ , कलम ९(१) अन्वये 
नोंदण्यात आलेली आहे. त्याचा नोंदणी क्रमांक जीएडी-( सीएडी) -जीएनएल-( ओ.) ५१५-२०१८-१९, दि . ०६-१२-२०१८ आहे. 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमाचे कलम १२( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचेनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
“ सर्वसाधारण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “इतर संस्था ” आहे. 

दिनांक ६ डिसेंबर २०१८ . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ५२५ . 

क्रमांक सनिचा-नियमन- नोंदणी-८२१-२०१८. 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था., ता . चामोर्शी, जिल्हा गडचिरोली, मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात 
येते की , नरनारायण अभिनव पणन सहकारी संस्था मर्या.,विक्रमपुर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम क्रमांक २४, कलम ९(१ ) अन्वये 
नोंदण्यात आलेली आहे . त्याचा नोंदणी क्रमांक जीएडी-( सीएडी)-जीएनएल-( ओ.) ५१६-२०१८-१९, दि . १४-१२-२०१८ आहे. 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमाचे कलम १२( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचेनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
“ सर्वसाधारण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “इतर संस्था ” आहे. 


दिनांक १४ डिसेंबर २०१८ . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ५२६ . 

क्रमांक सनिचा-नियमन - नोंदणी - ८३१-२०१८. 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था., ता . चामोर्शी, जिल्हा गडचिरोली, मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात 
येते की , नवदुर्गा अभिनव सहकारी संस्था मर्या., चामोर्शी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम क्रमांक २४, कलम ९( १) अन्वये नोंदण्यात 
आलेली आहे . त्याचा नोंदणी क्रमांक जीएडी-( सीएडी)-जीएनएल-( ओ.) ५१७-२०१८-१९ , दि . १८-१२-२०१८ आहे. 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमाचे कलम १२( १) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
“ सर्वसाधारण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “इतर संस्था ” आहे. 

दिनांक १८ डिसेंबर २०१८ . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ५२७. 

क्रमांक सनिचा-नियमन-नोंदणी - ८३७-२०१८. 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था., ता . चामोर्शी, जिल्हा गडचिरोली, मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात 
येते की , साईराम अभिनव सहकारी संस्था मर्या., दोटकुली ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम क्रमांक २४ , कलम ९(१ ) अन्वये नोंदण्यात 
आलेली आहे. त्याचा नोंदणी क्रमांक जीएडी- सीएसआय - जीएनएल-( ओ .) ५१८-२०१८-१९ , दि . १९ -१२-२०१८ आहे. 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमाचे कलम १२( १) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचेनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
“ सर्वसाधारण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” आहे. 

दिनांक १ ९ डिसेंबर २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल ४-१० , २०१९/ चैत्र १४-२० , शके १९ ४१ 


५ 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ५२८ . 


क्रमांक सनिचा-नियमन - नोंदणी- ८५४-२०१८. 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था ., ता . चामोर्शी, जिल्हा गडचिरोली, मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात 
येते की , श्री . संत जगनाडे महाराज अभिनव औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., तळोधी ( मो . ) ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( अधिनियम क्रमांक २४ ) 
मधील कलम ९( १) अन्वये नोंदली असून नोंदणी क्रमांक जीएडी-( सीएसआय)-जीएनएल-( ओ.) ५१९ - २०१८-१९, दि . २४-१२-२०१८ आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमाचे कलम १२( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
“ सर्वसाधारण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “इतर संस्था ” आहे . 


दिनांक २४ डिसेंबर २०१८ . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ५२९ . 


क्रमांक सनिचा-नियमन - नोंदणी -८६१-२०१८. 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था., ता . चामोर्शी,जिल्हा गडचिरोली, मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात 
येते की , विवेकानंद अभिनव सहकारी संस्था मर्या., ठाकुरनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( अधिनियम क्रमांक २४) मधील 
कलम ९(१ ) अन्वये नोंदली असून नोंदणी क्रमांक जीएडी-( सीएसआय)-जीएनएल-( ओ.) ५२०-२०१८-१९, दि . २७-१२-२०१८ आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमाचे कलम १२( १) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचेनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०( १) अन्वये संस्थेचेवर्गीकरण 
“ सर्वसाधारण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “इतर संस्था ” आहे. 


दिनांक २७ डिसेंबर २०१८ . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ५३० . 


क्रमांक सनिचा-नियमन -नोंदणी-८६ ९ - २०१८. 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था., ता . चामोर्शी,जिल्हा गडचिरोली, मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात 
येते की , मार्कंडेश्वर मजूर सहकारी संस्था मर्या., नवेगाव (माल ) ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम 
क्रमांक २४ ) मधील कलम ९( १) अन्वये नोंदली असून नोंदणी क्रमांक जीएडी-( सीएसआय )-पीआरडी-( एल.) ५२९ - २०१८-१९, दि . २७-१२-२०१८ 


आहे . 


उपनिर्दिष्ट अधिनियमाचे कलम १२( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचेनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
“ उत्पादक संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ कामगारांच्या औद्योगिक संस्था ” आहे . 


दिनांक २७ डिसेंबर २०१८ . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ५३१ . 


क्रमांक सनिचा -नियमन -नोंदणी -८८१-२०१८. 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था., ता . चामोर्शी, जिल्हा गडचिरोली, मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात 
येते की , श्री गजानन महाराज अभिनव सहकारी संस्था मर्या., चामोर्शी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम 
क्रमांक २४) मधील कलम ९( १) अन्वये नोंदली असून नोंदणी क्रमांक जीएडी- ( सीएसआय)-जीएनएल-( ओ.) ५२१-२०१८-१९ , दि . २८-१२-२०१८ 
असा आहे . 


उपनिर्दिष्ट अधिनियमाचे कलम १२( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचेनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
“ सर्वसाधारण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “इतर संस्था ” आहे . 


ना .-एक -२ ( ३३४० ). 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल ४-१० , २०१९/ चैत्र १४-२० , शके १ ९ ४१ 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ५३२ . 


क्रमांक सनिचा-नियमन -नोंदणी-८८७-२०१८. 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था ., ता . चामोर्शी, जिल्हा गडचिरोली, मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात 
येते की , जय किसान अभिनव सहकारी संस्था मर्या., चामोर्शी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम 
क्रमांक २४ ) मधील कलम ९( १) अन्वये नोंदली असून नोंदणी क्रमांक जीएडी-( सीएसआय)-जीएनएल-( ओ.) ५२२-२०१८-१९, दि . २८-१२-२०१८ 
असा आहे. 


उपनिर्दिष्ट अधिनियमाचे कलम १२( १) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचेनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
“ सर्वसाधारण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” आहे. 


दिनांक २८ डिसेंबर २०१८ . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ५३३ . 


क्रमांक सनिचा-नियमन -नोंदणी- ६-२०१९. 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था., ता . चामोर्शी, जिल्हा गडचिरोली, मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात 
येते की , सुपपृहा अभिनव सहकारी संस्था मर्या., फोकुर्डी ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक 
२४ ) मधील कलम ९(१ ) अन्वये नोंदली असून नोंदणी क्रमांक जीएडी- ( सीएसआय)-जीएनएल-( ओ.) ५२३-२०१८-१९ , दि . १-१-२०१९ असा आहे. 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमाचे कलम १२( १) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचेनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
“ सर्वसाधारण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” आहे. 


दिनांक १ जानेवारी २०१९ . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ५३४ . 


क्रमांक सनिचा-नियमन - नोंदणी - ३१-२०१९. 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था., ता . चामोर्शी, जिल्हा गडचिरोली, मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात 
येते की , श्रीनिका अभिनव औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., घोट ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम 
क्रमांक २४) मधील कलम ९( १) अन्वये नोंदली असून नोंदणी क्रमांक जीएडी-( सीएसआय ) -जीएनएल-( ओ.) ५२४-२०१८-१९, दि . ७-१-२०१९ असा 
आहे. 


उपनिर्दिष्ट अधिनियमाचे कलम १२( १) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचेनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०( १) अन्वये संस्थेचेवर्गीकरण 
“ सर्वसाधारण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “इतर संस्था ” आहे. 


दिनांक ७ जानेवारी २०१ ९ . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ५३५. 


क्रमांक सनिचा-नियमन - नोंदणी - ४१-२०१९. 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था., ता . चामोर्शी, जिल्हा गडचिरोली, मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात 
येते की , क्रांतीज्योती अभिनव सहकारी संस्था मर्या., चामोर्शी ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम 
क्रमांक २४) मधील कलम ९( १) अन्वये नोंदली असून नोंदणी क्रमांक जीएडी-( सीएसआय) -जीएनएल-( ओ.) ५२५-२०१८-१९, दि . ९- १-२०१९ असा 
आहे. 


उपनिर्दिष्ट अधिनियमाचे कलम १२( १) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचेनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०( १) अन्वये संस्थेचेवर्गीकरण 
“ सर्वसाधारण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” आहे. 


दिनांक ९ जानेवारी २०१९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल ४-१० , २०१९/ चैत्र १४-२० , शके १९ ४१ 


७ 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ५३६ . 

क्रमांक सनिचा-नियमन - नोंदणी - ४७-२०१९. 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था., ता . चामोर्शी, जिल्हा गडचिरोली, मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात 
येते की , केअर अभिनव सहकारी संस्था मर्या., आष्टी ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) 
मधील कलम ९(१) अन्वये नोंदली असून नोंदणी क्रमांक जीएडी-( सीएसआय)-जीएनएल-( ओ.) ५२६-२०१८-१९, दि . १०-१-२०१९ असा आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमाचे कलम १२(१) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचेनियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
“ सर्वसाधारण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” आहे. 

दिनांक १० जानेवारी २०१ ९ . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ५३७ . 

क्रमांक सनिचा-नियमन - नोंदणी- ५६-२०१९. 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था., ता . चामोर्शी, जिल्हा गडचिरोली, मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात 
येते की , आशा अभिनव सहकारी संस्था मर्या., आष्टी ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) 
मधील कलम ९(१) अन्वये नोंदली असून नोंदणी क्रमांक जीएडी-( सीएसआय)-जीएनएल-( ओ.) ५२७-२०१८-१९ , दि . १४-१-२०१९ असा आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमाचे कलम १२( १) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचेनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
“ सर्वसाधारण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “इतर संस्था ” आहे . 


चामोर्शी : 
दिनांक १४ जानेवारी २०१९ . 


डी . टी . सरपाते , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , तालुका 

चामोर्शी. 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा., अ. क्र . ५३८ . 

क्रमांक सनिमु -नियमन - संस्था नोंदणी-९-२०१९. 

मी , रा. तु. अगडे, सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था., ता . मुलचेरा, जिल्हा गडचिरोली , याद्वारे अधिसूचित करतो की , रिचा अभिनव सहकारी 
संस्था मर्या., खुदीरामपल्ली, पो . खुदीरामपल्ली, ता . मुलचेरा , जिल्हा गडचिरोली या संस्थेची नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे 
कलम ९ ( १) अन्वये करण्यात आली असून नोंदणी क्रमांक जीएडी- एमसीआर- जीएनएल( ओ) -६५५-२०१८-२०१९ , दिनांक ३ जानेवारी २०१९ आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चेनियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” करण्यात आले आहे. 


मुलचेरा 
दिनांक ३ जानेवारी २०१९ 


रा . तु . अगडे, 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था, तालुका मुलचेरा . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES, NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004 . EDITOR : DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE. 


